“दिव्यांग कल्याण विभाग 
दिव्यांगांच्या दारी” हे अभियान 
प्रत्येक जिल्ह्यात राबविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : दिव्यांग-२०२३/प्र. क्र.५६/दि.क. २ 
३१/३२/३५ “ए” विंग, मित्तळ टॉवर,तिसरा मजला, 
बॅरिस्टर रजनी पटेल मार्ग, नरिमन पॉईट, मुंबई- ४०००२१. 
दिनांक : ०८ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा:- 

१) दिव्यांग व्यक्‍ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग) अधिनियम १९९५. 

२) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६, 
३) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक:अपंग 
२०१३/प्र.क्र.२०१/अ.क. २, दि.२० फेब्रुवारी, २०१९, 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: शासाउ-१०.१०/प्र. क्र. ९६/१०/सा.उ.,दि.१३ मार्च, 
२०२३. 
शासन निर्णय, दिव्यांग कल्याण विभाग, क्रमांक दिव्यांग-२०२३/प्र.क्र.५६/दि.क.२, दि.२३ 
मे,२०२३. 
शासन परिपत्रक, दिव्यांग कल्याण विभाग, क्रमांक दिव्यांग-२०२३/प्र.क्र.५६/दि.क.२, दि.२८ 
जुले,२०२३. 
शासन परिपत्रक, दिव्यांग कल्याण विभाग, क्रमांक दिव्यांग-२०२३/प्र.क्र.५६/दि.क.२, दि.०४ 
ऑगस्ट, 2023. 


— 


eS 


o~ 
ae 
ma 


mM 
~~ 


Ss 


शासन परिपत्रक :- 


विविध प्रवर्गातील दिव्यांग बांधवांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हा स्तरावर शासनाचे 
सर्व विभागाचे अधिकारी, सर्व शासकीय यंत्रणा एकाच ठिकाणी उपस्थित राहून दिव्यांगांच्या तक्रारी 
जाणून घेऊन त्याच ठिकाणी कामाचा निपटारा करता येईल. याकरीता या विभागाचा शासन निर्णय 
दिनांक २३ मे २०२३ नुसार "दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगाच्या दारी" हे अभियान राबविण्यात येत 
असून विभागाच्या दिनांक २८ जुले, २०२३ च्या शासन परिपत्रकान्वये सदर अभियान जिल्हा स्तरावर 
राबविताना अवलंब करावयाची कार्यपद्धती fase करण्यात आलेली आहे. सदरहू परिपत्रकासोबत 
जोडलेल्या “प्रपत्र ब” मध्ये सर्व जिल्हयांमध्ये आयोजित करावयाच्या अभियानाचे वेळापत्रक देण्यात 
आलेले आहे. 
2. यासंदर्भात दिनांक 2 व ४ ऑगस्ट, 2023 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये 
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, अमरावती, नागपुर, गडचिरोळी,भंडारा,गोंदिया, ठाणे तसेच जालना 
यांनी त्यांचे जिल्ह्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या अभियानाच्या दिनांकामध्ये बदल करण्याची विनंती 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दिव्यांग-२०२३/प्र. क्र.५६/दि.क. 2 


केली आहे. त्यानुसार मुख्य मार्गदर्शक मा.श्री. ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू, मंत्री दर्जा यांच्या सहमतीने 


सदर अभियानाचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | जिल्हा oe ee अभियानाचा सुधारित दिनांक व वार 

१. | अमरावती ०७ ऑगस्ट, २०२३ २१ ऑगस्ट, २०२३ सोमवार 

२. | नागपुर ०८ ऑगस्ट, २०२३ २५ सप्टेंबर, २०२३ सोमवार 

३. | गडचिरोली ११ ऑगस्ट, २०२३ १३ ऑक्टोबर, २०२३ | शुक्रवार 

४. | भंडारा ०९ ऑगस्ट, २०२३ १४ ऑक्टोबर, २०२३ | शानिवार 

५. | गोंदिया १० ऑगस्ट, २०२३ १७ ऑगस्ट,२०२३ गुरूवार 

६. | ठाणे 30 ऑगस्ट, 2023 ०१ PRI, 2023 शुक्रवार 

जालना १४ सप्टेंबर,२०२३ ०९ आक्टोंबर,२०२३ | सोमवार 

३. सबब सर्व संबंधितांनी अभियानाच्या दिनांकामध्ये झालेल्या बदलाची नोंद घ्यावी. तसेच 

उक्त नमुद जिल्हयांव्यतिरीक्त इतर जिल्हयांनी संदर्भ क्र. ६ अन्वये निर्धारित केलेल्या दिनांकानुसार 
अभियानाचे नियोजन करावे. 

8. सदर Me परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥१॥0१959॥89.9०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०८०९१६३५३७३८३५ 
असा आहे. तसेच सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Wa: 


Digitally signed by SAIPRASAD 


DATTAGOUD MUKDADWAR 


Date: 2023.08.10 11:36:19 +05'30' 


(सा.द.मुकदाडवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई. 


२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


४) मा. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.. 
५) मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा / विधान परिषद), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 


) 
) 
3) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
) 
) 


मुंबई, 


६) मा. श्री.ओमप्रकाडा उर्फ बच्चू कडू, (वि.स.स.) मंत्री दर्जा, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दिव्यांग-२०२३/प्र. क्र.५६/दि.क. 2 


७) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

८) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई ४०० ०३२, 

९) प्रधान महाळेखापाल (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

१०) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपुर, 

११)आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१२) आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३) जिल्हाधिकारी (सवी 

१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. (सर्व) 

१५) आयुक्त, महानगरपालिका (सर्वी 

१६) जिल्हा पोलिस प्रमुख (सर्व) 

१७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका. (सर्वी 

१८) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१९) जिल्हा शल्य चिकित्सक. (सर्वी 

२०) जिल्हा आरोग्य अधिकारी. (सवी 

२१) जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद. (सर्व) 
२२)संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२३)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२४)निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

24) जिल्हा कोषागार अधिकारी. (सर्वी 

२६) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


